साठवण तलाव काचुर्ली, तालुका त्र्यंबकेश्वर, 
जिल्हा नाशिक, या योजनेस प्रथम सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 

जलसंपदा विभाग 

शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१६/(प्र.क्र.१५०/२०१६) खारभूमी 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: २० ऑक्टोबर, २०१८ 


पहावे 
१) कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे यांचे 
पत्र क्र. कोपाविम/तां-५/काचुर्ली सुप्रमा/१७८६ दिनांक ०६.०६.२०१६ 
२) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ यांचे पत्र क्रमांक व्यअस-२०१८/प्र.क्र.७१/अर्थसं-२ 
दिनांक १८.०९.२०१८. 
प्रस्तावना 


साठवण तलाव काचुर्ली, तालुका त्र्यंबकेश्वर, जिल्हा नाशिक या योजनेस शासन निर्णय, 
पाटबंधारे विभाग क्र.लपायो २००४/(३५/२००४) खारभूमी दिनांक ०७/०५/२००७ अन्वये एकूण रुपये 
३.९१ कोटी किंमतीस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. या प्रशासकीय मान्यतेचा 
प्रस्ताव तयार करतांना सन २००२-०३ च्या दरसूचीप्रमाणे दर वापरण्यात आले होते. मध्यंतरीच्या 
काळात योजनेच्या खर्चात दरसूचीतीळ फरकामुळे, भूसंपादन किंमतीतीळ झालेली वाढ, 
संकल्पचित्रातील बदल इत्यादी कारणांमुळे वाढ होत असल्यामुळे योजनेस सुधारित प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करणेबाबत कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे यांनी 
संदर्भीय पत्र क्रमांक १ अन्वये प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. 
सदर प्रकल्पास प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचे शासनस्तरावर विचाराधीन होते. त्याबाबत 
आता पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय 

आता या निर्णयान्वये साठवण तलाव काचुर्ली, तालुका त्र्यंबकेश्वर, जिल्हा नाशिक, या 
योजनेच्या एकूण अंदाजित खर्च रुपये ११.६९ कोटी (रुपये अकरा पूर्णाक एकोणसत्तर शतांश कोटी 
फक्त) या किंमतीस प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. सदर किंमतीमध्ये 
कामाकरिता एकूण रूपये १०.६८ कोटी (रुपये दहा पूर्णाक अडुसष्ट Baal कोटी waa) व अनुषंगीक 
खर्च रूपये १.०१कोटी ( रुपये एक पूर्णांक एक शतांश कोटी फक्त ) एवढी तरतूद आहे. उर्वरित 
कामासाठी सन २०१३-१४ या वर्षाच्या दरसूचीप्रमाणे दर वापरण्यात आले आहे. उपशीर्षवार तरतुदींचा 
गोषवारा सोबत परिशिष्टामध्ये जोडण्यात आला आहे. 


सदर प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 

१) सदर सुधारित प्रशासकीय मान्यता म्हणजे प्रकल्प कार्यन्वित करण्याच्या विविध टप्यांवर झालेल्या 
अनियमिततेस मान्यता गृहित धरता येणार नाही. सदर सुप्रमा देणेपूर्वी अथवा नंतरही या कामावर 
कोणतीही अनियमितता झाळेली असल्यास अथवा आढळल्यास सदर सुप्रमा प्रदान केल्याने ती 
नियमीत झालेली आहे असे गृहीत धरता येणार नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१६/(प्र.क्र.१५०/२०१६) खारभूमी 


२) या योजनेबाबत चालू असलेल्या अथवा प्रस्तावित विभागीय चौकशीची कार्यवाही पुढे चाळू ठेवावी. 
सदर सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या निर्णयामुळे सध्या सुरू असलेल्या अथवा भविष्यात 
उद्भवणा-या विभागीय चौकशीच्या कार्यवाहीस कोणतीही बाधा पोहचणार नाही. 

३) सदर योजनेसाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ मंजूर प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेबाहेर जाऊन, निधी 
वितरण अथवा अतिरिक्‍त खर्च करता येणार नाही. या संदर्भात प्रचलित शासन निर्णय, 0//७ ची 
मार्गदर्शक तत्वे, वित्त अधिकार मर्यादा, विहित केलेली निविदा कार्यपद्धती याची काटेकोरपणे 
अंमलबजावणी करण्यात यावी. 

४) सदर प्रकल्पाच्या प्रस्तावित प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता किंमतीला तांत्रिक मान्यता प्राप्त 

करून घ्यावी. 
५) संपूर्ण प्रकल्प हा सदर प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता किंमतीच्या मर्यादेत पूर्ण करावा. 
सदर प्रस्तावास नियोजन विभागाच्या (कार्यासन १४३४) अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक 

१०५/१७, दिनांक १०/०८/२०१७ अन्वये तसेच वित्त विभागाच्या (व्यय-१२) अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक 

४३/२०१८, दिनांक २६/०४/२०१८ अन्वये सहमती देण्यात आली आहे. व्यय अग्रक्रम समितीच्या 

दिनांक ०४ सप्टेंबर, २०१८ रोजी झालेल्या बैठकीत सदरचा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला असून 

संदर्भ क्रमांक २ नुसार याबाबत प्रसृत करण्यात आलेल्या इतिवृत्तानुसार हा शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 
या योजनेच्या कामावरील खर्च मागणी मुख्य लेखाशीर्ष,"४७०२ लहान पाटबंधारे यावरील 

भांडवली खर्च ८०- सर्वसाधारण, १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका, (००) 

सार्वजनिक व इतर क्षेत्रातील गुंतवणुका (co) (03) कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळास 

भागभांडवली अंशदान (४७०२ ४९२७)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची घालावा व शासनाच्या मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

या योजनेस प्रदान करण्यात आलेली सुधारित प्रशासकिय १९० या अनुक्रमांकावर नोंदण्यात 
आली आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०२२१२३८०९६२२७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Milind Anand यी ५0. 


Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 
OU = Water Resources Department 
Date: 2018.10.22 12:41:59 +05'30' 


(मि. आ. वाणी) 
सहपत्र: परिशिष्ट -अ* शासनाचे अवर सचिव 
प्रत, 


मा.मंत्री (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहाय्यक मंत्रालय, मुंबई 

मा. राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहाय्यक मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहाय्यक 

महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर. 

६. वित्त विभाग (व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई ३२ 


Cc ww A -5 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१६/(प्र.क्र.१५०/२०१६) खारभूमी 


७. नियोजन विभाग (कार्यासन १४३४), मंत्रालय, मुंबई ३२. 

८. कार्यकारी संचाळक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे. 

९. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग,कोकण प्रदेश, मुंबई . 

१०.आंतर वित्त सल्लागार व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११.जिल्हाधिकारी, नाशिक. 

१२.अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे. 

१३.अर्थ शाखा १/२ (२ He), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४.विभागीय संपर्क अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, 
मुंबई. (२ प्रती) 

१५.खारभूमी कार्यासन, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१६/(प्र.क्र.१५०/२०१६) खारभूमी 


परिशिष्ट- अ 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.१५०/२०१६) खारभूमी, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक २० ऑक्टोबर, २०१८ चे परिशिष्ट 
साठवण तलाव काचुर्ली, तालुका त्र्यंबकेश्वर, जिल्हा नाशिक, उपशीर्षनिहाय तरतूदी 


(रूपये लक्ष) 
अ.क्र उपशिर्ष मंजूर मूळ प्रशासकीय प्रथम सुप्रमा नुसार तरतूद 
मान्यतेनुसार तरतूद 
१ ।ए-प्राथमिक ०.५२ 1१.00 | .०० 
२  ।बी-भूसंपादन २२.३९ ५३.७७ 
३ ORE २६७.४० ९६५.३० 
४ डी-विमोचक Po Pe 
4 एम-वृक्षारोपण | 00 00 10.१० | .१० 
नि ओ-संकीर्ण ०.०५ ०.५० 
७ 'पी-देखभाल दुरूस्ती ९.९४ १.११ 
आर- दळणवळण १६.५४ ४५.७६ 
एकूण कामे ३१६.८४ १०६७.५२ 
आस्थापना व 
अनुषंगिक खर्च me tole 
एकूण एकंदर ३९१.१९ ११६८.९० 
ठळक बाबी 


अ) या योजनेचे Ras AA (ICA) २५५ हेक्‍टर आहे. 

ब) या योजनेमुळे एकूण होणारा पाणीसाठा २.११ दलघमी आहे. 

क) प्रति सहस्त्र घनमीटर पाणीसाठा किंमत रु. ५५,३१९/- < १,१०,८८३/- 
ड) लाभव्यय गुणोत्तर १.५६> १ 

इ) आर्थिक परतावा दर १५.३५ > 92 


न Digitally signed by Milind Anand Wani 
M | | | n d An and DN: CN = Milind Anand Wani, C = IN, 
S = Maharashtra, O = Government Of 

Maharashtra, OU = Water Resources 


W a al | Department 
Date: 2018.10.22 12:42:15 +05'30' 


(मि. आ. वाणी) 


शासनाचे अवर सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


